जिल्हाधिकारी, धुळे यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय 
कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या ०४ निर्लेखित वाहनांच्या 
बदल्यात नवीन वाहन खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१६९/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- 9) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.१०/ई-८, दि.२०/०५/२०१७. 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८/०७/२०२०. 

३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ई-८, दि.२७/०६/२०२२. 
४ नियोजन विभाग, शासन ज्ञापन,क्र.डिपीए-१०२२/प्र.क्र.१३९/का.१४८१, दि.१६/०१/२०२३. 
५) जिल्हाधिकारी, धुळे यांचे पत्र क्र.साशा/कक्ष-५/११७/२०२३,दि.२३/०८/२०२३. 


Sr य 


प्रस्तावना :- 

नाशिक महसूल विभागातील “२०५३- जिल्हा प्रशासन” या लेखाशिर्षाखाळी वेतन आहरित 
करणाऱ्या ९७ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन दि.१०/०१/२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आळी आहे. जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्र.०५ 
अन्वये त्यांच्या अधिनस्त विविध क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जुन्या ०४ निर्ळेखित 
वाहनाच्या बदल्यात नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

नाशिक महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी,धुळे यांच्या अधिनस्त विविध क्षेत्रीय अधिकारी यांना 
या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या पूर्वीच्या जुन्या ०४ निर्लेखित 
वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करण्यास व त्या नवीन येणाऱ्या वाहनाकरीता प्रत्येकी रुपये ८.०० 
लक्ष याप्रमाणे एकूण रुपये ३२.०० लक्ष (अक्षरी रुपये बत्तीस लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या 
अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे - 

१. निधी उपलब्धतेनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/ 
प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या 
अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांच्या नवीन वाहनाकरीता प्रत्येकी रुपये 
८.०० लक्ष च्या कमाल मर्यादेत ( वाहनाची किंमत + वस्तू व सेवा कर + टेम्पररी 
रजिस्ट्रेशन चार्जेस + मूल्यवर्धित कर + सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी 
अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 

२. शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ व क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१६९/ई-८ 


२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित पध्दतीचा 
अवलंब करुन करण्यात यावी. 

३. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र-अ मध्ये नमूद निर्लेखित शासकीय वाहनांच्या बदली 
यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी करण्यात आले नाही, या धारणेच्या अधिन राहून तसेच विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन नवीन वाहन खरेदीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर झासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र -अ मध्ये नमूद वाहनासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाकरीता महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ई- 
८,दि.२७/०६/२०२२ अन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत “गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन 
व्यवस्थेचे बळकटीकरण” या योजनेच्या माध्यमातून नियोजन विभागाने धुळे जिल्हयास सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या “मागणी क्र.ओ-३८,लेखाशीर्ष (२०५३ ए २९८) १३- 
कार्यालयीन खर्च” मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४१४/२०२३/व्यय-९, 
दि.२७/१२/२०२३ व अनौपचारीक संदर्भ क्र.०७/२०२४/विनियम,दि.०४/०१/२०२४ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०११८१७०९४०३७१९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
S H R | R A M FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9da0e03bd84c1e17d78ad320814d0031 50fbf7d2abd36f924e 
5705145bf0e270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D ATTAT R AYA YA D AV serialNumber=50CBOCE4CC4FE54C74F42B860354E86ECO0B3B36F5F2 
15C9F7658E611006A200, cn=SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 
Date: 2024.01.18 17:09:34 +05'30° 
(श्रीराम यादव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विभागीय आयुकत, नाशिक. 
जिल्हाधिकारी, धुळे 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
अपर जिल्हाधिकारी, धुळे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

तहसिलदार, धुळे, साक्री व शिरपूर, जिल्हा-धुळे. 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती (कार्यासन ई-८),महसूल व वन विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१६९/ई-८ 


( शासन निर्णय, क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१६९/ई-८, सोबतचे सहपत्र-अ) 


नाशिक महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी, धुळे त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांच्या वापरातील निर्लेखित वाहनांचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | विभाग/ जिल्हा वाहन वापरणाऱ्या अधिकाऱ्याचे । नि्लेंखित वाहनाचा क्रमांक 
पदनाम 
१ | नाशिक विभाग । अपर जिल्हाधिकारी, धुळे एमएच-१८-एडी-११११ 
जै (जिल्हा-धुळे) । तहसिलदार, धुळे एमएच-१८-एफ-०१५७ 
३ तहसिलदार, साक्री एमएच-१८-एफ- ०१०६ 
४ तहसिलदार, शिरपूर एमएच-१८-एफ-०१०७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


